महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४४/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मुंबई ४०० ०३२ 


तारीख: 30 मे, २०१९ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ व दि.१६.८.२०१८ चे आदेश. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) अनुसार खाली नमूद 
केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुळलेखकांची संदर्भाधिन दि.७.५.२०१८ च्या आदेशान्वये 
सन २०१८ मध्ये आंतरविभागीय बदली करण्यात आली होती. 


२. सदरहूबदली आदेशातील खालील उच्चश्रेणी लघुलेखकांच्या बदलीस दिनांक 39-04-2098 
पर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. 
अ. | श्री/ उच्चश्रेणी । दिनांक ७.५.२०१८ च्या । दिनांक ७.५.२०१८ च्या । स्थगिती आदेशाचा 
क्र. | श्रीमती | लघुलेखकांचे | आदेझ्ातील सध्याचा आदेझ्ातील दिनांक 
नांव विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
Ea २ ३ eee ५ & 
7 श्रीमती | सु.बा.कदम शालेय शिक्षण व क्रोडा सहकार, पणन व ३१-०५-२०१८ 
विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
२ श्री मि.आ.कांबळे ग्रामविकास विभाग । शालेय शिक्षण व क्रोडा ३१-०५-२०१८ 
विभाग 
३. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३१ मे २०१९ (म.नं.) पासून रकाना क्रमांक ४ मधील नमूद 


विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


8. 


षु . 


23 डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


६. 


७. 


९ 


सदर आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेडा काढण्याची 
आवर्यकता नाही. 


सदर कर्मचारी दिनांक १ जून २०१९ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे 
Festa आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, दिनांक 


बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 


आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, 
उपरोक्त कर्मचाऱ्यांचे जून २०१९ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा 
करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना व्यक्‍तीऱ: जबाबदार धरण्यात येईल. 


संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.४४/१४ अ. 


र सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५३०१८५७४८९१०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 

TaARAR | ण:त्वा, 0=Government it Of Mahar General 
a a n a n epartment, postalCode=400032, 
st=Mi 


5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798aScled 
41ada8a72725a47! 


'b4f0, 
B h | aa fa (0 G U fa V ber=54b1 1b ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659 
360f7 3b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajar 


ste: 2019.05.30 19:03:56 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


०८ 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


